माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा 
माहिती अधिकारी/वरिष्ठ उपसंपादक गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३० जून, २०२३ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र. ३२/कार्या-१२, 
दिनांक ३० मे, २०२३ 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (४) व (५) नुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील 
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) /जिल्हा माहिती अधिकारी /वरिष्ठ उपसंपादक गट-अ या संवर्गातील खाली 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदली नंतरचे पद व कार्यालय 


ee | २ ३ 1 | 


| श्री. सुनिल सोनटक्के | जिल्हा माहिती अधिकारी, । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
जिल्हा माहिती कार्यालय, । माहिती कार्यालय, सोलापूर. 
कोल्हापूर 


2 | tt. दत्तात्रय कोकरे जिल्हा माहिती अधिकारी, । वरिष्ठ सहायक संचालक (THIS), 
जिल्हा माहिती कार्यालय, । मुख्यालय, मुंबई. 
सातारा 


३ | श्रीमती मनिषा सावळे । जिल्हा माहिती अधिकारी, | वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), 
जिल्हा माहिती कार्यालय, । मुख्यालय, मुंबई. 
यवतमाळ. 


०२. वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दिनांक ३० जून, 2023 (म.नं.)पासून त्यांच्या 
रकाना क्र.३ येथील पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवऱ्यक अहवाल सर्व संबंधित कार्यालयांस तसेच शासनास विनाविलंब 
सादर करावा. 

०३. तसेच उक्त बदलीच्या पार्श्वभूमीवर एखादे पद रिक्‍त राहत असल्यास प्रशासकीय अडचण होऊ नये 
याकरीता सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.२०८/ कार्या-१२ दिनांक ०५ 
सप्टेंबर, २०१८ मधील तरतूदीनुसार अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ 


०४. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल 
करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही व त्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारे दबाव 
आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई 
करण्यात येईल. 

०५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१९१६०३७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RIMA ५018-99-00 


873938 12e41c98e63a7a7 3c63e1d078da4c3c899b430 
7a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, 


Mahi 
serialNumber=B813A4CECE1744D0527A20F20D 1 5FC2FFC7D445 
7A8AE2120E0D35781B42C049C, cn=RIMA SUBHASH DUTTAROY 
D 


2023.06.30 19:17:46 +05'30! 


(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (मा.व ज.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व परीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक (माहिती), नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर. 
९. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 
qo, उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, यवतमाळ 
१३. संबंधित अधिकारी (मा.व ज. मार्फत), 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग / का.३४, 
१५. निवड नस्ती (का.३४-आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


